पर्यटन धोरणांतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांना अनुज्ञेय 
वित्तीय प्रोत्साहनांच्या सवलतीपोटी वस्तू व सेवा 
करातील राज्याच्या हिऱ्याच्या रकमेइतकी रक्‍कम सन 
२०२१-२२ मध्ये परतावा म्हणून वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०२/प्र.क्र.९६/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ८ मार्च, २०२२ 


संदर्भ:- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस- 

२०१५/११/प्र.क्र.१०२१/पर्यटन, दिनांक ०४/०५/२०१६. 

२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीसी- २०१७/ 
९/प्र.क्र.१०४/पर्यटन, दिनांक ०४/०३/२०२०. 

३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीसी 
२०१७/९/प्र.क्र.१०४/पर्यटन, दिनांक २३/१२/२०२०. 

४) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीसी 
२०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, दिनांक : ३०/०३/२०२१. 

५) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिडीसी 
२०१७/९/प्र.क्र.१०४/ पर्यटन, दिनांक : ३१/०३/२०२१. 

६) पर्यटन संचालनालयाचे पत्र क्र. प.सं./पर्यटन धोरण/5७51 
Refund/2022/4§0¢, दि.२४/०२/२०२२. 


प्रस्तावना :- 

वस्तू व सेवा कर अधिनियमानुसार करांमध्ये सूट देण्याचे प्रावधान नसल्याने पर्यटन धोरण - 
१९९९, पर्यटन धोरण - २००६ व पर्यटन धोरण-२०१६ अंतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांना अनुज्ञेय करण्यात 
आलेल्या विक्रीकर , ऐषाराम कर, करमणूक कर, मुल्यवर्धित कर इत्यादी करांमधून सूट देण्याच्या 
सवलतीपोटी संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन निर्णय, दिनांक ४/३/२०२० अन्वये स्वतंत्ररित्या अनुज्ञेय 
करण्याचा परतावा हा सवलत रकमेच्या कमाल मर्यादेपर्यंत किंवा प्रोत्साहन सवलतींच्या मूळ अनुज्ञेय 
कालावधीपर्यंत यापैकी ज्याची पूर्तता आधी होईल तोपर्यंत अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय : 

पर्यटन संचालनालयाने संदर्भ क्रमांक ६ येथील दिनांक २४/०२/२०२२ च्या पत्रान्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावानुसार खालील तक्त्यामध्ये नमूद एकूण १७ पात्र पर्यटन घटकांनी भरणा केलेल्या 
वस्तू व सेवा कर परताव्यापोटी सदर पर्यटन घटकांना सन २०२१-२२ या वर्षासाठी स्तंभ क्रमांक १० 
येथे नमूद केलेली एकूण रुपये ७,९०,०२,८४३ (अक्षरी रुपये सात कोटी नव्वद लक्ष दोन हजार आठडो 
त्रेचाळीस फक्त) एवढी रक्कम वित्तीय प्रोत्साहनांच्या सवलीतीपोटी वस्तू व सेवा करातील राज्याच्या 
हिऱ्याच्या रकमेइतकी रक्‍कम परतावा म्हणून वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०२/प्र.क्र.९६/ पर्यटन, 


(रक्‍कम - रुपयात) 


या आदेशान्वये | 
अ.क्र | पर्यटन प्रकल्पाचे eee de गील वर्षनिहाय मागणी वितरीत 
att जीएसटी ने : Tene? जीएसटी 
परतावा २०१७-१८ २०१८-१९ २०१९-२० २०२०-२१ २०२१-२२ qa 
ha R 3 8 4 & ७ ८ ९ | 9 
श्री. संजय गुप्ता | QWWABMPGW2&VQIZL ९९४५० शं me [| ३५९००० २९०००० १५५११०० 
Ea (हॉटेल नागपूर 
अशोक) 
श्री. संजय गुप्ता QUABMPGY~&UQIZL २५६५०० | शि शि ९०००० ७२००० ३९४२०० 
(हॉटेल नागपूर 
; अशोक) (विस्तारीत 
प्रकल्प) 
३ मे. ब्रम्हा कार्प लि. | २७१५७॥५-०8०२७३१२५८ ९८१८३४२ | 0.00 |______0.0० [0.00 |__१८५४९००० | ०.०० |_२५५८४९९२ 
र मे. क्रिसेट २७॥५५०७०७१९५९)2७ ae १८४८२३३ २७५१८२४ १८०४५२२ ३३०१४१ शि ५७२४५१२ 
एंटरटेमेंट 
मे. Sarasa | २७५१५०७००)२५४९(टटान शिंगं शिंगं हिंद ae २०४७००० शिंग १७३९९५० 
षु अन्ड रिसोर्ट प्रा.लि. 
(पार्क) 
मे. डेला अँव्हेंचर | २७१५०७०२५४९ान पिं | a शिंग १५६५८००० i 43302300 
& अन्ड रिसोर्ट प्रा.लि. 
(रिसॉर्ट) 
री बालाजील २७५५8०8०४९९2५ fo ies [et oe 20319000 १३१२००० २८४६६५० 
अमाईन्स लि. 
7 मे. सुरवसे सुर्या २७५॥५1॥)७85७७८७/॥|८५ ae mA शिक [| ७२५००० शि ६१६२५० 
मॉटेल प्रा.लि. 
श्री. जयसिंह २७५७५०५४३०४५2८ |... | २७८६००० ७०८७६७८ ८९८२९७ it ९१५६१७८ 
शंकरराव मोहिते- 
क पाटील 
(सयाजीराजे पार्क) 
लि मे. श्रध्दा रिसोर्ट प्रा. | २७५/५॥१०७७१४६९८२ a i. = | he _ “| Los ३०७५४४ १३६०५८ 3७७०६१ 
लि. 
| रॉयल ब्लु रिसॉर्ट | 2WAAFCRYAR9HAZK a शि ie el 14 ४९५०३५ ५३८०४ ८९१५१३ 
प्रा.लि. 
हि मे. स्पर्श इन्फ्राटेक | २७१५०७३१२७ १2४ na शिक bol el ४९४४०५ ३२७२०८९ | ३२०१५१९ 
लि. 
वि स्वप्नगंधा रिसॉर्ट | AAAUCSA4ZoMAZV (._ ९०५३६० ९८६५४२ १०४८७१० | = 3] [fo २४९९५२० 
प्रा.लि. 
मे. कामत हॉटेल्स | QWAAACK2392L9ZK १६३५५४३ किग शबि शिंग ma a १६३५५४३ 
१४ इ.लि. (जाधवगड 
हेरिटेज हॉटेल) 
अँडलेब्स एंटरटेमेट | २७१५१७५२५७३२१2५ शि id ai es Lo २२३७१५४ १९०१५८० 
१५ 
लि. थीम पार्क 
at अँडलेब्स एंटरटेमेट QWVAAICARYW3P9Z4 शिळ ed fa ea ॥1__ | १९१५२८ १६२७९८ 
लि. वॉटर पार्क 
मे. हीथ व्हीव WAAACh2OE IHIZW it हिंग शं शिंग ५८८३०६४ २८३४७९२ ७४१०१७७ 
१७ । हॉलिडे रिसॉर्ट लि. 
(Texas रिसॉर्ट) 
एकूण १२७०९८३५ २७५३५९३ ६५२४३६६ ९९४०९१० ४७८७३४८६ १०८९९४२५ ७९००२८४३ 


२. वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध नियमांतर्गत नेमून 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक ४/०३/२०२० च्या शासन 
Protaras तरतूदींचे पालन करण्यात यावे. तसेच संबंधित पात्र पर्यटन घटकांना रकमा अदा 
करण्यापूर्वी संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ४/३/२०२० च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद ३ (३.१ ते ३.८) 
मधील तरतुदींचे पाळन करण्यात आले आहे, याची खातरजमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०२/प्र.क्र.९६/ पर्यटन, 


३. कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 
मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांची राहील व जादा खर्चाप्रित्यर्थ जादा रक्कम उपलब्ध करुन दिली जाणार नाही. 


४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२१-२२ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून 
मागणी क्रमांक झेडडी -४, मुख्यलेखाशीर्ष ३४५२,पर्यटन “ पर्यटन धोरणांतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांना 
वित्तीय प्रोत्साहनाच्या सवलीतीपोटी वस्तू व सेवा करातील राज्याच्या हिछ्याच्या रकमेचा परतावा (३४५२ 


२९९२) (अनिवार्य) ५०, इतर UA’ aT लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या 


प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम आहरित करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता मुख्य 
लेखाधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी? 
आणि सह संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना -नियंत्रण अधिकारी* घोषित 
करण्यात येत आहे. मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून 
आहरित करुन संबंधितांना विहित पध्दतीव्दारे वितरीत करण्यात यावी. केलेल्या कार्यवाहीबाबतचा 
अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


५. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ६.०४.२०२१ आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
२४.०६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक 
२४/०६/२०२१ च्या परिशिष्टामधील तपासणीसूचीतील बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०२२०३०८१५४५३७३८२३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ramesh Jayaram Kad 

Ra m e ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharasht TOURISM AND CULTURAL 
AFFAIRS DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashi 
2.5.4.20=931a917c29ea693ba9abees43d58bf b6ade60ae69c9be92F59d2 
32903०3008, 


Jayaram Kadam घण 
(र.ज.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


Cc Av A  -0 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२२/०२/प्र.क्र.९६/ पर्यटन, 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

८. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना आदेशात 
नमूद करण्यात आलेल्या नियंत्रण अधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्या 20००१२ या नियंत्रण सांकेतांकावर निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

९. सर्व संबंधित पर्यटन प्रकल्पधारक. 

१२. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


